अचानकनाहीशा झालेल्याव ठावठिकाणामाहित 
नसलेल्या शासकीय कर्मचारी / निवृत्तीवीतनधारक 
यांच्या कुटुंबियांना कुटुंबनिवृत्तीवेतन व उपदान 
मंजूर करणेबाबत .... 

बेपत्ता श्री. शिवाजी दौलत पाटील, पोलीस नाईक. 


महाराष्ट्र शासन 
Te विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक कुनिवे-०६१५/प्रक्र.८२/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नविन प्रशासकीय भवन , १२ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जून, २०१५. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : सेनिवे-१०३९/४९१/सेवा-४, दि. ५.७.१९९१. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/३९/४२ / 
कुनिवे-पाटील/७१/२०१४, दि. १५.०५.२०१५. 
३) पोलीस अधिक्षक, जळगांव यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.५३१/लेखा-२/पेन्हान/ 
मिसिंग/शिदौपा/२०१४/, दि. १२.११.२०१४. 


प्रस्तावना : 

श्री. शिवाजी दौलत पाटील, पोलीस नाईक हे पोलीस अधिक्षक, जळगांव यांचे आस्थापनेवर 
कार्यरत होते. ते दि. ९.०७.२०११ पासून बेपत्ता आहेत. श्री. शिवाजी दौलत पाटील, पोळीस नाईक 
बेपत्ता झाल्याची खबर जिल्हापेठ पोलीस स्टेशन जळगांव येथे प्रथम खबरी अहवाल 
दि. ९.०७.२०११ रोजी दाखल केलेला होता. त्याची नोंद मिसिंग रजिस्टर नंबर ४८/११ वर आहे. 
त्यानुषंगाने जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यातील प्रभारी अधिका-यांनी दि. १६.०९.२०१४ च्या पत्रान्वये 
बेपत्ता इसमाचा कसोशीने शोध घेऊनही बेपत्ता श्री. पाटील मिळून येत नसल्याबाबत तपासाच्या 
अभिलेख्यावरुन दिसुन येत आहे असा दाखला दिला आहे. 
२. श्री. शिवाजी दौलत पाटील यांना अचानक बेपत्ता होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. बेपत्ता 
श्री. शिवाजी दौलत पाटील यांच्या सेवापुस्तकात त्यांच्या पत्नी श्रीमती मिनाक्षी शिवाजी पाटील यांचे 
नामनिर्देशन नसल्याने बेपत्ता श्री. पाटील यांच्या वारसदारांनी कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान 
मंजूरीसाठी वारस दाखला दिला असुन त्यांच्याकडून विहित प्रपत्रे भरुन घेऊन पोलीस अधिक्षक, 
कार्यालय जळगांव यांनी दि.१२.११.२०१४ च्या पत्रासोबत सादर केली आहेत. बेपत्ता श्री. शिवाजी 
दौलत पाटील यांच्या पत्नी श्रीमती मिनाक्षी शिवाजी पाटील यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान 
मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस अधिक्षक, जळगांव यांना क्षतीपूर्ती बंधपत्र व प्रथम खबरी 
अहवाल, पोलीस स्टेशनचे अंतिम अहवाल इ. कागपत्रांसह दाखल केला आहे. श्रीमती मिनाक्षी 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिवे-०६१५/प्र.क्र.८२/आस्था-१ 


शिवाजी पाटील यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन 
होता. 
शासन निर्णय : 

श्री. शिवाजी दौलत पाटील हे दि. ९.०७.२०११ रोजी बेपत्ता होऊन १ वर्ष झाल्याने श्रीमती 
मिनाक्षी शिवाजी पाटील यांनी कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदानची मागणी केली आहे. यास अनुसरुन 
बेपत्ता श्री. शिवाजी दौलत पाटील, पोलीस नाईक यांच्या पत्नी श्रीमती मिनाक्षी शिवाजी पाटील 
यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान प्रदान करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. तथापि, वित्त विभाग, 
क्रमांक सेनिवे-१०८९/४९१/सेवा-४, दि. ५.७.१९९१ अन्वये क्षतिपूर्ती बंधपत्र परिपूर्ण करुन व 
MAID बाबींची पूर्तता करुन घेण्याची खबरदारी पोलीस अधिक्षक, जळगांव यांनी घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे-१०८९/४९१/सेवा-४, दि. ५.७.१९९१, वित्त 
विभाग, क्रमांक सेनिवे-१०८९/४९१/सेवा-४, दि. ७.१०.१९९३, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांक सेनिवे-१०९४/१५६/सेवा-४, दि. २६.०६.१९९५ व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक 
सेनिवे-१०००/प्र.क्र. ८३/सेवा-४, दि. ३.०७.२००० ला अनुसरुन उक्त शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६२३१५३४०१४२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
७ ee Digitally signed by Yuvraj Bayaji Ajetrao 
Yuv raj Bayaj | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Under Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Ajetrao क २ 02 शती 
(युवराज अजेटराव) 


अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२) पोलीस अधिक्षक,जळगांव. 


३) बेपत्ता श्री. शिवाजी दौलत पाटील यांचे पत्नीस पोलीस अधिक्षक, जळगांव यांचे 


कार्यालयामार्फत. 


४) महालेखापाल (लेखा व हकदारी), महाराष्ट्र,१/२, मुंबई/नागपूर. 


५) कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय जळगांव. 


६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, जळगांव. 
७) निवड नस्ती (आस्था-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


